शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या संस्थेतील 
प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. अभियांत्रिकी पदविका, थेट 
द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका व प्रथम वर्ष पोस्ट 
एच.एस.सी. हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉंलॉजी, 
सरफेस कोटिंग टेक्नॉंलॉजी पदविका तसेच फार्मसी 
कौंसिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत 
असलेल्या संस्थातील, प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. 
औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा 
नियमावलीच्या बदलांस शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. HTED-98024/8/2023-MHT-(TE-4) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२३ 


वाचा : १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, मान्यता-२०१९/(9७/१९)/तांशि-५, 

दिनांक १७ मे, २०१९. 

२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.३९/२०)/ तांशि-५, 
दिनांक २२ जुले, २०२०. 

३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.५९/२१)/तांशि-५, 
दिनांक १८ जून, २०२१. 

४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.४१/२२)तांशि-५, 
दि.१ जून २०२२. 

५. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. १०/एडीम/केंद्रीभूत Way 
प्रक्रिया/प्रवेश नियम सुधारणा/२०२३-२४/३४६, दिनांक ०९ मे, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या 
संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. अभियांत्रिकी पदविका, थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका व प्रथम वर्ष 
पोस्ट एच.एस.सी. हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉंलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नॉंलॉजी पदविका तसेच फार्मसी 
aie ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थातील, प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. 
औषधनिर्माणश्ासत्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या संदर्भाधिन क्रमांक १ अन्वये मान्यता देण्यात आलेल्या प्रवेश नियमांमध्ये 
सुधारणा करणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्यांचे उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. ५ येथील पत्रान्वये 
शासनास सादर केलेला आहे. 

त्यास अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित 
असलेल्या संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. अभियांत्रिकी पदविका, थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका व 
प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉंलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी पदविका तसेच 
फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थातील, प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-9¥024/¥/2023-M HT-(TE-4) 


area निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या 
संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. अभियांत्रिकी पदविका, थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका व प्रथम वर्ष 
पोस्ट एच.एस.सी. हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉंलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नॉंलॉजी पदविका तसेच फार्मसी 
कौंसिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थातील, प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. 
औषधनिर्माणशञासत्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावलीत [Maharashtra State Technical Diploma 
Educational Institutions (Admission) Rules, २०१९] सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहेत. 
२. सदर प्रवेश नियमावलीच्या सुधारणेस संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी आवश्‍यक ती प्रसिद्धी द्यावी. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५३०१५३६०५७००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL RAGHUNATH KATKAR 
ल GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 


ANIL RAGHUNATH :-- 


fecOb0f5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a96579dc3 


ण्य 


1265 
pseudonym=75C11252335D0BA578468AE6ES44C1 1FDBC35C9A, 
‘ विवरणपत्र serialNumber=2356D82C73E8A0C7B6DA68B65 1 1197206B94720842CDA 
सोबत ल वर पत्र 576FEBEBF84581FC52A, cn=ANIL RAGHUNATH KATKAR 
Date: 2023.05.30 15:36:51 +05'30" 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-४००००१, 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, बांद्रा, मुंबई ४०००५१, 
३. सर्व सहसंचालक, विभागीय तंत्रशिक्षण कार्यालय, (मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 
(संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 
४. निवड नस्ती (तांशि-५). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-9¥024/¥/2023-M HT-(TE-4) 


शासन निर्णय क्रमांक: HTED-14025/4/2023-MHT-(TE-5), दिनांक ३० मे, 2023 सोबतचे विवरणपत्र 
Maharashtra State Technical Diploma Courses Educational Institutions (Admission) Rules, २०१९- 
Government Resolution उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता- 
२०१९/(७७/१९)/तांशि-५, दिनांक १७ मे, २०१९ which were amended (if any), as per (a) उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता- २०२०/(प्र.क्र.३९/२०)/ तांशि-५, दिनांक: 22 
जुलै, २०२०; ७) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता- २०२१/ 
(प्र.क्र.५९/२१)/ तांशि-५, दिनांक: १८जून, २०२१ and (0 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, शासन 
निर्णय क्रमांक: मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.४१/२२)/तांशि-५, दिनांक of जून RR (Existing Rules), now 


amended as below. 


Rule No in 
2019 and 
Sr. | amended Existing Rules Modified as/ Newly added/ Deleted 
No in 2020, 
2021 and 
2022 
(1) (2) (3) (4) 
| 10) PM CARES, Economically Weaker | Economically Weaker Section (EWS) 
Stage-I | Section (EWS) & Orphan Candidates | & Orphan Candidates shall ९ 
(b) shall be considered for allotment for | considered for allotment for the seats 
the seats reserved for them otherwise | reserved for them otherwise in Open 
in Open Category as per their Inter- | Category as per their Inter-Se-Merit if 
Se-Merit if the seats reserved for them | the seats reserved for them are not 
are not available at their merit. available at their merit. 
2 


SCHEDULE-I 


(For First Year of Post SSC 
Diploma Courses) 

A(3). Allocation of Supernumerary 
Seats 

(8) PM CARES for Children Scheme 
2021- 

PM CARES for Children Scheme has 
been launched by the Prime Minister 
for taking care of children who lost 
both parents during the COVID 
pandemic. Such children’s who are 
issued “PM CARES Certificate” shall 
be eligible for admission in 
Polytechnic Institutions under 
Supernumerary quota. They shall be 
eligible for SWANATH Scholarship/ 
Any other Scholarship as per State/ 
Central Government. There shall be 
two supernumerary seats per course 
per institute as _ prescribed by 
appropriate authority, from time to 
time. These seats shall be filled 
through CAP conducted by Competent 
Authority. 


Deleted 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-98024/8/2023-MHT-(TE-4) 


Rule No in 

2019 and 
Sr. | amended Existing Rules Modified as/ Newly added/ Deleted 
No | in 2020, 

2021 and 

2022 

(1) (2) (3) (4) 
3 SCHEDULE- | (For First Year of Post HSC Deleted 


II 


Diploma Courses) 

B(3). Allocation of Supernumerary 
Seats 

(6) PM CARES for Children Scheme 
2021- 

PM CARES for Children Scheme has 
been launched by the Prime Minister 
for taking care of children who lost 
both parents during the COVID 
pandemic. Such children’s who are 
issued “PM CARES Certificate” shall 
be eligible for admission in 
Polytechnic Institutions under 
Supernumerary quota. They shall be 
eligible for SWANATH 
Scholarship/Any other Scholarship as 
per State/Central Government. There 
shall be two supernumerary seats per 
course per institute as prescribed by 
appropriate authority, from time to 
time. These seats shall be filled 
through CAP conducted by Competent 
Authority. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


